विधानमंडळाच्या जुन, २०१९ च्या (पावसाळी) 
अधिवेशनात सादर Hc सन २०१९-२०२० चे 
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१९/प्र.क्र.२९/२०१९/१७स 
दालन क्रमांक-६ तळमजला (विस्तार), 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १०,जुले २०१९ 


वाचा - 
१) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थसंकल्प-३,दि.०९,जुले, २०१९. 


शासन निर्णय- 

सन २०१९-२० या वर्षाचे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र दिनांक २७,जुन २०१९ रोजी 
विधानमंडळास सादर करण्यात आले. सदर पुरवणी खर्चास आता विधानसभेने मान्यता fest आहे. 
दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपणा-या वित्तीय वर्षाच्या विनियोजनामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी, पुरवणी 
विनियोजन विधेयकास मा.राज्यपालांनी संमती दिली असून ते महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन 
अधिनियम, २०१९ (सन २०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-९) म्हणून महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण, भाग-४ दिनांक ०८ जुलै २०१९ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आळे आहे. 


२. पुरवणी विनियोजन अधिनियमानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे पूरक 
मागणीव्दारे एकूण रु.३८०८,७१,८८,०००-/- (अक्षरी रुपये तीन हजार आठशे आठ कोटी,एकाहत्तर 
लाख अठूृठयाऐंशी हजार मात्र) (अनिवार्य/ कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) इतक्या तरतूदी मंजूर करण्यात 
आलेल्या आहेत.या तरतुदी संदर्भात नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सदर पुरक मागणीच्या 
खर्चासंदर्भातील संबंधीत योजनांचे वित्तीय मान्यतेचे आदेशा स्वतंत्ररित्या संबंधीत योजना अंमलबजावणी 
कार्यासनांमार्फत निर्गमित करण्यात आल्यानंतर त्याप्रमाणे तरतूदी सोबतच्या विवरणपत्राच्या स्तंभ पाच 
मधील संबंधीत कार्यान्वयन/ नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करण्यात येतील. 


३. अनिवार्य खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) वित्त विभागास 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत. कार्यक्रम खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांचे प्रस्ताव (मुळ धारिकेवर) निधी 
वितरणापूर्वी यथास्थिती नियोजन विभाग/सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग/आदिवासी विकास 
विभाग यांच्या मंजूरीने वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर करण्यात यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०१९/प्र.क्र.२९/२०१९/१७स दि.१०.०७.२०१९ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१०१५२७०४४८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ AD OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
S EF E M A BA BA N DN: CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = CO OPERATION 
J A D H AV MARKETING AND TEXTILE DEPT 
Date: 2019.07.10 15:36:12 +05'30 
(सीमा बबन जाधव) 
सहपत्र-वरील प्रमाणे अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


. मा.विरोधी पक्षनेते विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,पमुंबई-३२ 

. सहकार आयुक्त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. संचालक, (पणन),पणन GAAS, AERTS राज्य, पुणे. 

. महाळेखापाल,महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)/(स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), 


मुंबई. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा व अनुज्ञेयता )/ (लेखा परीक्षा), नागपूर. 

. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

. उप सचिव (श्री गायकवाड)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
९. 


अवर सचिव (श्री शिंगटे/श्रीमती घडयाळे) , सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


१०. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (२स/३स/१३स/२४स)सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुं-३२ 
११. वित्त विभाग, (अर्थसं.३/व्यय-११/अर्थसं.१३). मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. नियोजन विभाग, (का-१४११/का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१३. निवडनस्ती १७-स कार्यासन सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निणैय क्रमांक पुरक-२०१९/प्र.क्र.२९/२०१९ दि.१०.०७.२०१९ चे विवरणपत्र 


विषय :- सन २०१९-९० मधील खर्चाच्या मंजूर पुरक मागण्या (जुन २०१९ चे पावसाळी अधिवशेन) 


विभाग प्रमुख 


& 


मागणी क्रमांक व्ही-२, 

२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा ,८००- इतर खर्च , 
(००)(०१)राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण 
(२०७० ०८८२) (अँड.श्री कदम वकोलांची फी ) 
२८-व्याबसायिक सेवा -रु.१.३५ लाख 
१२३-कार्यालयीन खर्च रु ३७७ १० लाख 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था,महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे/ 
सहायक निबंधक, (अंदाज व 
नियोजन) मुख्यालय, पुणे 


१८८-१८९ 


१८९-१९० 


१९०-१९९ 


मागणी क्रमांक व्ही-२, 

२४२५--सहकार ,००१-संचालन व प्रशासन, 

(०१) संचालन व प्रशासन 

(०१)(०८) साखर आयुक्‍ताळयाचे बळकटीकरण 


२४२५-सहकार, 
१०७- सहकारी पत संस्थांना सहाय्य, 
(०१)(०८) कांदा उत्पादक शेतक-यांना अर्थसहाय्य 


२४२५-सहकार,१०७- सहकारी पतसंस्थांना सहाय्य, 
(०१)(१६) राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचने अंतर्गत 
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य 


२४२५-सहकार, 
१९५- सहकारी संस्थांना सहाय्य, 
(०१)(०३) राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांना सहाय्य 


(२४२५ २५३३)-३३अर्थसहाय्य 
क्रमांक व्ही-२, 
२४२५-सहकार, 
१९५- सहकारी संस्थांना सहाय्य, 
(०१)(०४) महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन संघामार्फत 
शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या अनुषंगिक खर्चाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता अर्थसहाय्य 
(२४२५ २५४२)-३३अर्थसहाय्य 


साखर आयुक्तालय, 
पुणे 


संचालक (पणन), 
पणन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे/ 
सहायक निबंधक, (अंदाज व 
नियोजन) मुख्यालय, पुणे 


संचालक (पणन), 
पणन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


संचालक (पणन), 
पणन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


२२५००.०० 


३८७३०.३१ 


२२५००.०० 


३८७३०.३१ 


क्रमांक व्ही-२, 
२४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम ,१०१-शेतक-यांसाठी 
कर्जमाफी योजना,(००)(०१) छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी 
सन्मान योजना २०१७ ( २४३५ ००८२)-३३अर्थसहाय्य 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे/ सहायक 
निबंधक, (अंदाज व नियोजन) 
मुख्यालय, पुणे 


Q40000,00 


Q40000,00 


१९१-१९२ 


मागणी क्रमांक व्ही-३, 
४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च 
१९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर क्षेत्रातील गुंतवणुका. 


(00)(0%) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाला भाग भांडवली 


'एकूण सहकार व पणन (दत्तमत) 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे/ सहायक 
निबंधक, (अंदाज व नियोजन) 
मुख्यालय, पुणे 


30000,00 


९३६७१.८८ 


30000,00 


३८०८७१.८८ 


सहकार (दत्तमत)विभाग 


२४२५ 


२५७२००.०० 


२२५३८.४५ 


२७९७३८.४५ 


४४२५ 


30000,00 


| 9.00 | .०० 


30000,00 


एकूण 


२८७२००.०० 


२२५३८.४५ 


३०९७३८.४५ 


'पणन (दत्तमत) विभाग 


२४२५ 


| eco | .०० 


७११३३.४३ 


७११३३.४३ 


'एकूण सहकार व पणन 


E:\10.7.19\-Supply D. jun 2019 


९३६७१.८८ 


३८०८७१.८८ 


